सन 2023 च्या खरीप हंगामामध्ये राज्यातील 
दुष्काळ/ दुष्काळसहऱ्य परिस्थिती घोषित केलेल्या 
Yo तालुक्यांमध्ये तसेच इतर तालुक्यामधील १०२१ 
महसुली मंडळामध्ये पिक कर्जाचे पुनर्गठन करणे व 
शेतीशी निगडीत कर्जाच्या वसुलीस स्थगिती 
देण्याबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व वस््रोद्योग विभाग 
शासन परिपत्रक क्र. संकीर्ण-०६२३/प्र.क्र. १४६/१८-स, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : २९ डिसेंबर, २०२३ 
वाचा- १) शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग क्र. संकीर्ण-२०१७/प्र.क्र.१७३/२०१७/म-७, 
दि.०७/१०/२०१७ 
२) शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग क्र. संकीर्ण-२०१७/प्र.क्र.१७३/२०१७/म-७, 
दि.२८/०६/२०१८ 
3) शासन निर्णय, महसुल व वन विभाग, क्र. टंचाई-२०१४/प्र.क्र.२३३/म-७,दि.१३ जून, 
२०१८, दि.५ डिसेंबर, २०१८, दि.२४ जून, २०२०, दि.२१.०९.२०२२, दि.१२.०९. २०२३ व 
दि.७ नोव्हेंबर, २०२३ 
४) शासन पत्र क्रमांक: एससीवाय २०२१/प्र.क्र.१००/म-७, दि.१८/१०/२०२१ 
५) शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग क्र. एससीवाय-२०२३/प्र.क्र.३७/म-७, 
दि.३१/१०/२०२३ 
६) शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग क्र. एससीवाय-२०२३/प्र.क्र.३७/म-७, 
दि.१०/११/२०२३ 
प्रस्तावना :- 
नैसर्गिक आपत्तीच्या घटनांमुळे बाधित होणाऱ्या आपतग्रस्तांना तातडीने मदत देणे शक्‍य व्हावे, यासाठी 
अशा प्रस्तावांवर निर्णय घेण्याकरिता कायमस्वरूपी मंत्रिमंडळ उपसमिती संदर्भ क्र.२ येथील दि.१३ जून, २०१८ 
च्या शासन निर्णयान्वये गठीत करण्यात आली आहे. सदर मंत्रीमंडळ उपसमितीस संदर्भाधीन क्र.२ येथील दि.५ 
डिसेंबर, २०१८ च्या शासन निर्णयान्वये सन २०१८ च्या दुष्काळी कालावधीसह भविष्यात दुष्काळ उद्भवल्यास, 
त्या दुष्काळी कालावधीकरिता तातडीने उपाययोजना सुचविण्यासाठी/सनियंत्रण ठेवण्यासाठी/निर्णय 
घेण्यासाठी पूर्ण अधिकार देण्यात आले आहेत. दुष्काळ व्यवस्थापन संहिता, २०१६ मधील तरतुदी व निकष 
विचारात घेवून संदर्भ क्रमांक ५ येथील दिनांक ३१ ऑक्टोबर, २०२३ च्या शासन निर्णयान्वये राज्यातील ४० 
तालुक्यामध्ये दुष्काळ घोषित करण्यात आला आहे. तसेच संदर्भ क्रमांक ६ येथील दिनांक १० नोव्हेंबर, २०२३ 
च्या शासन निर्णयान्वये या व्यतिरिक्त राज्यातील इतर तालुक्यातील महसुली मंडळामध्ये जून ते सप्टेंबर २०२३ 
या कालावधीत कमी पर्जन्यमान झाले असल्याचे आढळून आले आहे. या मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या दिनांक ९ 
नोव्हेंबर, २०२३ रोजी आयोजित करण्यात आलेल्या बैठकीमध्ये कमी पर्जन्यमान झालेल्या महसुली मंडळामध्ये 


शासन परिपत्रक क्रमांकः संकीर्ण-०६२३/प्र.क्र. १४६/१८-स 


दुष्काळसह्य परिस्थिती घोषित करून तेथे सवलती लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. सदर दोन्ही 
शासन निर्णयांमध्ये जाहीर केळेल्या सवळती उपाययोजनांमध्ये १ सहकारी कर्जाचे पुनर्गठन व २) शेतीशी 
निगडीत कर्जाच्या वसुलीस स्थगिती अशा सहकार विभागाशी संबंधित सवलती/उपाययोजनांचा समावेश आहे. 

महसूल व वन विभागाच्या वरील अ.क्र.४ व अ.क्र. ५ येथील शासन निर्णयाच्या अनुषंगाने सहकारी 
कर्जाचे पुनर्गठन व शेतीशी निगडीत कर्जाच्या वसुलीस स्थगिती सवलती/उपाययोजना लागू करण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन परिपत्रक :- 

सन २०२३ च्या खरीप हंगामात महसूल व वन विभाग (मदत व पुनर्वसन) यांच्यामार्फत राज्यातील vo 
तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर करून तसेच या तालुक्या व्यतिरीक्त इतर तालुक्यांमधील ज्या महसुली 
मंडळामध्ये जून ते सप्टेंबर २०२३ या कालावधीत सरासरी पर्जन्याच्या ७५% पेक्षा कमी व एकूण पर्जन्यमान ७५० 
मि.मि. पेक्षा कमी झाळे आहे अशा एकूण १०२१ महसुली मंडळांमध्ये दुष्काळ सहऱ्य परिस्थिती घोषित करून 
दुष्काळी भागात उपाययोजना व सवलती लागू करण्याबाबत निर्देश दिले आहेत. 
२. या परिपत्रकान्वये सूचित करण्यात येते की, संदर्भाधीन वाचा amy येथे नमूद केलेल्या 
दि.३१/१०/२०२३ च्या शासन निर्णयान्वये राज्यातील २४ तालुक्यांमध्ये गंभीर स्वरूपाचा व १६ तालुक्यांमध्ये 
मध्यम स्वरूपाचा दुष्काळ जाहीर केला असल्यामुळे तसेच संदर्भाधीन वाचा अ.क्र.६ येथे नमूद केलेल्या 
दि.१०/११/२०२३ च्या शासन निर्णयान्वये १०२१ महसुली मंडळांमध्ये दुष्काळ Tess परिस्थिती घोषित करून 
खरीप २०२३ हंगामातील शेतीशी निगडीत कर्जाच्या वसुलीस स्थगिती व अल्पमुदत पीक कर्जाचे मध्यम मुदत 
कर्जात पुनर्गठन करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. त्या अनुषंगाने, व्यापारी बँकांनी (सार्वजनिक बँका, खाजगी 
बँका, प्रादेशिक ग्रामिन बँका, लघुवित्त बँक), महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक लि. व संबंधित जिल्हा मध्यवर्ती 
बँकांनी आवश्‍यक ती कार्यवाही करावी. 
३. खरीप २०२३ हंगामातील पीक कर्जाच्या परतफेडीचा दिनांक ३१ मार्च २०२४ असल्याने वरीलप्रमाणे 
बाधित तालुक्‍यातील जे शेतकरी विहीत मुदतीत पीक कर्जाची परतफेड करू WH नाहीत, अज्ञा शेतकऱयांची 
लेखी संमती घेऊन खरीप २०२३ च्या हंगामातील पीक कर्जाचे व्याजासह भारतीय रिर्जव्ह बँकेच्या 
दि.१७.१०.२०१८ रोजीच्या निर्देशानुसार पुनर्गठन करण्यात यावे. 
४. तसेच खरीप २०२३ हंगामाकरीता दुष्काळ घोषित केल्याचे आदेश दिनांक १० नोव्हेंबर, 2023 पासून 
अंमलात येतील व शासनाने हे आदेशा रद्द न केल्यास पुढील ६ महिन्यांच्या कालावधीपर्यंत लागू राहतील. त्या 
अनुषंगाने, राष्ट्रीयकृत बँका, व्यापारी बँका, महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक लि. व संबंधित जिल्हा मध्यवर्ती बँकांनी 
आव्यक ती कार्यवाही करावी. 
५. खरीप २०२३ मधील पीक कर्जाच्या पुनर्गठनाची कार्यवाही सर्व बँकांनी दि.३० एप्रिल, २०२४ पर्यंत पूर्ण 
करावी व अशा शेतकऱ्यांना पुढील हंगामासाठी पीक कर्ज उपलब्ध करून देण्यात यावे. या शासन निर्णयाची 
अंमलबजावणी कटाक्षाने करण्यात येईल, याची सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, 
पुणे तसेच समन्वयक, राज्यस्तरीय बँकर्स समिती (SLBC) महाराष्ट्र, पुणे यांनी दक्षता घ्यावी. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः संकीर्ण-०६२३/प्र.क्र. १४६/१८-स 


६. सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आले असून त्याचा सांकेतांक २०२३१२२९१२२७२५०३०२ असा आहे. हे शासन परिपत्रक डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


RA H U L Digitally signed by RAHUL CHANDRASHEKHAR SHINDE 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=COOPERATION 
MARKETING AND TEXTILE DEPARTMENT, 

C H A N D R AS H E KH A R 2.5.4.20=2b92cb6c4f872b298eba5b276742f5d2e72d0421076aa9ed40bee 
dc51e27e130, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
serialNumber=6D85E99C367 1 CB5DA40A5218962B08B2FAEA34CA2FOBFC 

५ H | N D E 7731E9EO7ECA33F6DA, cn=RAHUL CHANDRASHEKHAR SHINDE 
Date: 2023.12.29 12:30:05 +05'30' 

कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 


२ 


मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई ३२. 

मा. मंत्री (सहकार) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई ३२. 

3) मा. राज्यमंत्री (सहकार) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई ३२. 

४) मा. विधानसभा सदस्य व विधान परिषद सदस्य (सवी 

५) अप्पर मुख्य सचिव (मदत व पुनर्वसन), महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई ३२. 

६) सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

आयुक्त, कृषी संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

संचालक, पणन संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

समन्वयक, राज्यस्तरीय बँकर्स समिती (SLBC) बँक ऑफ महाराष्ट्र, पुणे 

जिल्हाधिकारी (सर्व) 

सह सचिव, भारत सरकार, कृषी मंत्रालय (सहकार विभाग) कृषी भवन, नवी दिल्ली. 
महाव्यवस्थापक, राष्ट्रीय कृषी व ग्रामीण विकास बँक, प्रादेशीक कार्यालय, पुणे 

मुख्य अधिकारी, आर. बी. आय, अँग्रिकल्वरल क्रेडीट डिपार्टमेंट, सेंट्रल ऑफीस, गारमेंट हाऊस, 
मुंबई १८ 

१४) उप मुख्य अधिकारी, आर.बी. आय, अँग्रिकल्वरल क्रेडीट डिपार्टमेंट, सेंट्रल ऑफीस, गारमेंट 
हाऊस,मुंबई १८. 


Se TS DI UW 


S 


टू 


vo 
SS ico SS = 


Go 
११ 
१२ 
१३ 


Se VS न 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


